विनंती बदली-सन 2029 
अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र.७४/२१/(भाग-२)/तांशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर, २०२१. 
संदर्भ : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन आदेशा क्र. बदली-४३२१/प्र.क्र.७४-२१/तांशि-७, 
दि.२० ऑक्टोबर, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशातील अ.क्र. ६१ येथील श्रीमती भाग्यश्री कदम यांचे नावासमोरील 
स्तंभ क्र. ४ येथे “बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण” “पु.ला.शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर” असे दर्शविण्यात आले 
आहे, त्याऐवजी ते “शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, लातूर” असे वाचावे. 
०२. तसेच अ.क्र. ६२ येथील श्री. अभिनय sigh यांचे नावासमोरील स्तंभ क्र. ३ येथे “सध्या कार्यरत ठिकाण” 
“पु.ला.शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर” ऐवजी “शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, लातूर” असे वाचावे. 
०३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१११२९१५३००९६५०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN 
DHERE 


SAM E E R DN: CN = SAMEER LAXMAN DHERE, C = 
LAXMAN DHERE ण nee.’ 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2021.11.29 15:36:54 +05'30" 


(समीर ढेरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, उस्मानाबाद (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन/ पु.ला. शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
११) निवडनस्ती (ATT). 


Mm SF CK wW A 


